केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेसाठी सन 
२०१९-२० साठी स्वयंसेवी संस्थांना देय 
असलेला निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२१/प्र.क्र.२१०/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०९ डिसेंबर, २०२१. 


१. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक- /संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.२०८/ 
का-०२, दिनांक २३.०३.२०१८. 

२. महिला व बाल विकास मंत्रालय,केंद्र शासन पत्र दिनांक २७ जून, २०१६ चे पत्र. 

३. महिला व बाल विकास मंत्रालय,केंद्र शासन पत्र दिनांक १८.१०.२०२१ 

४. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक स्वाधार- २०२१/ 
प्र.क्र.२१०/का-०२, दिनांक ०२.१२.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


केंद्र शासनाने वाचा क्र.०३ अन्वये स्वाधार योजनेंतर्गत कार्यरत संस्थांचा सन २०१९-२० करिता देय 
असलेला निधी चाळू आर्थिक वर्षामध्ये पुनजिवित करुन देण्यात आला आहे. सदर निधीमधून 
सन २०१९-२० करिता २७ संस्थांना स्वाधार योजनेंतर्गत देय असलेला निधी वाचा क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील 

परिच्छेद क्र. १ 

“सन २०१९-२० या वर्षाकरिता “संकटग्रस्त पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या 
पुनर्वसनासाठी” “नवीन स्वाधारगृह योजना २०१५” या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा रु. १,४३,९६,८८७/- व 
राज्य हिस्सा रु.९८,७८,६२२/-असे एकूण रु. २,४२,७५,५०९ /- इतके अनुदान आयुक्‍त महिला व बाल 
विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.” 

याऐवजी 

“संकटग्रस्त पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी” “नवीन स्वाधारगृह 
योजना २०१५” या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा (Go टक्के) रु.१,४५,०५,७२९/- व राज्य हिस्सा (Yo TH) 
रु.९६,७०,४८६/- असे एकूण रु.२,४१,७६,२१५/- इतके अनुदान आयुक्‍त महिला व बाल विकास, पुणे यांना 
वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.” असे वाचावे. 


२. सदर निधी सुधारित परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या २७ संस्थांना रकाना क्र. ३- व ४ मध्ये 
संस्थानिहाय नमुद केल्यानुसार पुढील ७ दिवसाच्या आत संबंधीत स्वयंसेवी संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये ECS 
द्वारे (ऑनलाईन) थेट जमा करण्यात येईल, याबाबतची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास, पुणे यांनी 
घ्यावी. Hat सूचना करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वाधार-२०२१/प्र.क्र.२१०/का-०२ 


3. सदर झासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२११२१००९५०५८३७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
JA H A N G | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
talCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=0514d0441bc151d360aa9723b622b5ac8 


53f58450638828ec27f54c83e1c36 
idonym=B6E88B481F 1244F13237138E9D6B9 


76B2AFEOSSD, 
I Number=D8DF82CCD8641 1440F872E80694 


4C68D20B4533D6C7D7079D601D1337F7E8B66, 
-JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2021.12.10 11:11:53 +05'30' 


(जाहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 
१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
१७. कक्ष अधिकारी(का-४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय. 
१८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 
१९. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 
२०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर 
निधी बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
२१. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 
२२.निवडनस्ती, का-२ 


०८ WwW A -O 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वाधार-२०२१/प्र.क्र.२१०/का-०२ 


सुधारित परिशिष्ट-अ ( Annexure- A ) 


S. No 


NGO Name 


Central Share 


State Share 


Total 


2 


3 


विका कका 


5 


Gramin Vikas Sansodhan va 
Prashikshan Sanstha, Nagpur. 


4,15,983.6/- 


2,77,322.4/- 


6,93,306/- 


LEGAL LITERACY 
MOVEMENT FOR 
WOMEN, NAGPUR 


4,01,701.8/- 


2,67,801.2/- 


6,69,503/- 


Mahatma Gandhi  Vichar 
Samvardhan Sanstha,Nehru 
Chowk, Ramaleshwar Ward, 
Ramtek Dist. Nagpur, M.S. 


4,04,129.4/- 


2,69,419.6/- 


6,73,549/- 


Patel Bahu Uddeshia 
Shikshan Sansthan,Post 
Kondhali, The. Katol, 
District Nagpur, 
Maharashtra- 441103 


3,19,887.6/- 


2,13,258.4/- 


5,33,146/- 


BHAGINI NIVEDITA 
PRATISHTHAN, SANGLI 


4,09, 123.8/- 


2,72,749.2/- 


6,81,873/- 


ASSOCIATION FOR 
SOCIAL HEALTH IN 
INDIA, MUMBAI 


6,61,008.6/- 


4,40,672.4/- 


11,01,68 1/- 


RACHANA TRUST, NASIK 


9,23,039.4/- 


615359.6/- 


15,38,399/- 


Minakshi Mahila Mandal, 
Ramnagar, Near 
Hanumangarh, Airport Raod, 
Bhind Ujwal Enterprises 
Nanded Nasik, Maharashtra- 
431605 


6,07,460.4/- 


4,04,973.6/- 


10,12,434/- 


Priyadarshani Gramin and 
Adivasi Sevabhavi Sanstha, 
1, Deepraj Complex, New 
Nagar Road, Sangamner- 
422605, District Ahmed 
Nagar,Maharashtra 


8,03,675.4/- 


5,35,783.6/- 


13,39,459/- 


10 


BHARATIYA ADIMJATI 
SEVAK SANGH, 
Ahmednagar 


6,42,726.6/- 


4,28,484.4/- 


10,71,211/- 


11 


MUSLIM WELFARE 
SOCIETY, NAGPUR 


6,29,280.6/- 


4,19,520.4/- 


10,48,801/- 


12 


Ujjwal Gondvana Mahila 
Mandal, Pandurang Maharaj 
vasanat, Arvi Wardha, 
Maharashtra. 


6,08,463.6/- 


4,05,642.4/- 


10,14, 106/- 


13 


Lok Mangal Sanstha, 
Gadchiroli A/P Ghot, Tal 
Dist- Gadchiroli 


4,88,700/- 


3,25,800/- 


8,14,500/- 


14 


Renuka Charitable 
Dist- Gadchiroli 


Trust, 


5,00,968.2/- 


3,33,978.8/- 


8,34,947/- 


15 


Vidrabh Gram Vikas 
Shikshan Mandal, Vatsalya 
Bhawan, Balveer ward, 
Chanderpur, M.S. 


4,52,035.8/- 


3,01,357.2/- 


7,53,393/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वाधार-२०२१/प्र.क्र.२१०/का-०२ 


---------आ् का 


16 Rajarshri Shahu Maharaj 5,05,257/- 3,36,838/- 8,42,095/- 
Shikshan Sanstha, 
Chandrapur Sant ravi das 
Chowk, Bramhpuri, 
Chandrapur. 
17 Bharatiya Adim Jati Sevak 6,12,984/- 4,08,656/- 10,21,640/- 
Sangh New Delhi Dist 
Nagpur 
18 Balvikas Mahila Mandal 5,54, 122.8/- 3,69,415.2/- 9,23,538/- 
Swadhar Kendra Dist Latur 
19 Swayamsidha Mahila Mandal 7,50,814.2/- 5,00,542.8/- 12,51,357/- 
Swadhar Mahila Kendra dist 
Latur 
20 Chaitanya Mahila 6,91,281/- 4,60,854/- 11,52,135/- 
Mandal,Dist Pune 
21 Late Smt Jankibai (Akka) 4,16,820/- 2,77,880/- 6,94,700/- 
Tendulkar Mahila Ashram 
Dist Ratnagiri 
22 Magas Jansewa Samiti 6,71,805/- 4,47,870/- 11,19,675/- 
Badame Colex  Shivangi 
Chowk Latur, dist- Solapur 
23 Gramin vikas Mandal 8,72,400/- 5,81,600/- 14,54,000/- 
bansarola taluka kej Dist- 
beed 
24 Lokmanya shikshan Prasarak 2,88,47 1/- 1,923 14/- 4,80,785/- 
Mandal Swadhar udgir Dist 
Latur. 
25 Late. Madhukarrao Aughate 64,048.8/- 42,699.2/- 1,06,748/- 
pratishthan, Sant Krupa, 
Murtizapur,Dist Akola 
26 Peoples Education Society, 1,54,384.8/- 1,02,923.2/- 2,57,308/- 
Nari Swadhar Center Chikili 
Road Dist Buldhana 
27 Saraswati Shikshan Mahila 6,55,155.6/- 4,36,770.4/- 10,91,926/- 
Mandl, Chandrapur 
Total 1,45,05,729/- 96,70,486/- 2,41,76215/- 
JAHANGIR आका 
KYAMUDDI दद seo 
N KH A N cI AHANGIRRYANUDDAOAN ee 
(जाहांगीर खान) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


